उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, 
लातूर यांचे अधिपत्याखालील उप जिल्हा 
रुग्णालय, लोहा जि. नांदेड येथील ०८ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.२३५/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. पदनि-२०२०/ प्र.क्र. ४४/ आ-३, दि. 
०७.०६.२०२१ 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक :पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 
३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ,लातूर यांचे पत्र क्र. उसंआसे/आस्था-३अ/अपदे 
१४५९१-९२/२२, दि. २६.०५.२०२२ 
शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर, मंडळ लातूर यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा 
रुग्णालय, लोहा जि. नांदेड येथील ०८ अस्थायी पदांना दि. ०७.०६.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, लोहा जि. नांदेड 
या आरोग्य संस्थेमधील ०८ अस्थायी पदांना दि.०७.०६.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२२-२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
अ.क्र लेखाशिर्ष 


हि मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्षे “२२१०-वेद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१०४६२४)” 


४. BT aad निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १८.०८.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०५११५६३०३३१७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.२३५/आरोग्य-४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK 
NIVARTT 
KENDRE mot 
(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


80906. 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

७. जिल्हा area चिकित्सक,नांदेड 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नांदेड 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

११. निवडनस्ती (आरोग्य- ४) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.२३५/आरोग्य-४ 


“परिशिष्ट - अ 
(शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.२३५/आरोग्य-४,दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर प स्थायी पदे अस्थाई पदे 
उप जिल्हा रुग्णालय,लोहा जि.नांदेड ०८ ०० ०८ 
ae वैद्यकीय अधिकारी शास्त्रक्रिया गट -अ (१ पद) 
२ वैद्यकीय अधिकारी बधिरीकरण (१ पद) 
३ वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) (१ पद) 
४ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) (१ पद) 
षु सहाय्यक अधिसेविका वर्ग -३ (१ पद) 
रि परिसेविका वर्ग -३ (२ पद) 
9 वरिष्ठ लिपीक, वर्ग -३ (१ पद) 
एकूण ०८ अस्थाई पदे 


